माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 
“महाराष्ट्र माझा” छायाचित्र स्पर्धा, रिल्स स्पर्धा व 
लघुपट स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२४/प्र.क्र.१२२/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : - १४ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.नवमाध्यम शाखा/महाराष्ट्र माझा/८१/२०२४, 
दि.७ जून, २०२४ व दि.२६.७.२०२४ ची पत्रे. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन दिनांक ७.६.२०२४ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या पत्राच्या अनुषंगाने “महाराष्ट्र माझा” 
छायाचित्र स्पर्धा, रिल्स स्पर्धा व लघुपट स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सदर्भाधिन दिनांक ७.६.२०२४ च्या प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे खालील विषयांवर “महाराष्ट्र 
माझा” छायाचित्र स्पर्धा, रिल्स स्पर्धा व लघुपट स्पर्धा आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. सांस्कृतिक 
२. सामाजिक 
३. शौक्षणिक 
४. कृषी 
५. जलसंधारण 
. जलसंपदा 
. पायाभूत सुविधा 
८. आरोग्य 
९. पर्यटन 
१०. पर्यावरण/वने 


SG —&™ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.१२२/मावज-१ 


२. “महाराष्ट्र माझा” छायाचित्र स्पर्धा, रिल्स स्पर्धा व लघुपट स्पर्धा विजेत्यांना खालीलप्रमाणे 
पुरस्कार देण्यात येतील. 


अ.क्र. पुरस्कार विजेते (तीन स्पर्धासाठी) रक्‍कम 
१ प्रथम - २५,०००/- ३ ७५,०००/- 
२. द्वितीय - २०,०००/- 3 §0,000/- 
3. तृतीय - 94,000/- 3 ४५,०००/- 
४ उत्तेजनार्थ १५ ४५,०००/- 
एकूण २,२५,०००/- 
३. उपरोक्त पुरस्काराची रक्‍कम व तसेच स्पर्धेसाठीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन, खानपान 


इत्यादीसाठी अंदाजित रु.३ लक्ष इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून असेल. 

१.सदर स्पर्धेचे आयोजन शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश विचारात घेऊन 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात येईल. 

२.स्पर्धेची नियमावली माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत तयार करण्यात 


येईल. 
३. स्पर्धेचा खर्च प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करणे आवश्‍यक राहील. 
8, “HERTS माझा” छायाचित्र स्पर्धा, Ree स्पर्धा व लघुपट स्पर्धा आयोजना दरम्यान 
विजेत्यांसाठी खालीलप्रमाणे पुरस्कार देण्यात येतील. 
अ.क्र. | पुरस्कार विजेते (तीन स्पर्धासाठी) रक्‍कम 
१. प्रथम - २५,०००/- 3 (94,000/- 
2. द्वितीय - 20,000/- 3 §0,000/- 
3. | तृतीय - 94,000/- 3 ४५,०००/- 
र उत्तेजनार्थ १५ ४५,०००/- 
एकूण २,२५,०००/- 


५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३, विनियम, भाग-२ दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील उपविभाग-३ Helles अ.क्र.४, नियम क्र.२७(२) अन्वये प्रशासकीय विभागास 
अनावर्ती खर्चाच्या बाबतीत असलेल्या अधिकारानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

&. प्रस्तुतचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग , मागणी क्र.-ए-६-२२२०-माहिती व प्रसिध्दी, 09- 
चित्रपट-००१-संचालन व प्रशासन (00) (०१),प्रसिध्दी संचालक, १३ कार्यालयीन खर्च (संगणक 
सांकेतांक क्र.२२२०००४३ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून उपलब्ध झालेल्या तरतूदीतून बिम्स प्रणालीवर उपलबध तरतुदींच्या मर्यादेत विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.१२२/मावज-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१४१२३३२२७१०७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


AJAY DHONDBARAO 5 : ao 
BHOSALE Sere sien 
(अ. धों. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१३. महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई, नागपूर, 
१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
१५. सहसचिव, वित्त विभाग (कार्या-व्यय-४),मंत्रालय, मुंबई 
१६. सहसचिव, नियोजन विभाग (कार्या-१४४३),मंत्रालय, मुंबई 
१७. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२०. लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवडनस्ती (मावज-१), सामान्य प्रशासन विभाग. 
२२. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.कुटीर क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२०. 
२३. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal काँग्रेस(इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
२४. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ०३८. 
२५. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
२६. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर कॉलनी, 
चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४. 
२७. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग,मुंबई -४०० ००४. 
२८. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई- 
४०० ०१३. 
२९. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


